महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके 
चित्रनगरीच्या संचालक मंडळावर “उपाध्यक्ष” 
नेमणूकबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : गोचिन-२०२४/प्र.क्र.९९/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३० 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर , २०२४ 
वाचा : १) अधिसंघ संस्थापन लेख आणि संस्थापन नियमावली-१९७७-७८, महाराष्ट्र चित्रपट, 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक : गोचिन-२०००/प्र.क्र.२८/सां.का.२, दि.०५.०४.२००२ 
शासन निर्णय : 
उपनिर्दिष्ट क्र.१ मधील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या 
संस्थापन नियमावलीतील नियम ८१ व ८२ मधील तरतुदीस अनुसरुन श्री.अमोल अशोक जाधव यांची 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळावर “उपाध्यक्ष” या 
पदावर नेमणूक करण्यात येत आहे. 


०२. सदरची नेमणूक ही शासनाच्या पुढील आदेझ्ापर्यंत राहील. त्यांना देय असलेले भत्ते हे 
उपनिदिष्ट क्र.१ मधील तरतूदीनुसार लागू राहतील. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४१००७१५०८२७७०२३ आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुसार व नावाने, 
७५ ५७ 


FAIRS DEPARTMENT, 
01¢87e173881b, ०5८ 


/१९-400032, st=Mal 
NA N D RAM BA H U RE 5FD2A6873F4AESB1D9EA7DD52E449E02A942EA90 
SBAEAB72C63CED6D659844, cn=PARSRAM NANDRAM BAHURE 


(परसरामनं. बहुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) एक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 
८. श्री. TAS अधोक जाधव,४०३-४०४, अरुण चेंबर्स, ३१७, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट मच्छीमार्केट 
समोर, भारत एक्सलन्सी हॉटेलच्या वर, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
९. उप सचिव (सां.का.१), सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
१०. निवड नस्ती. 


Cc 40 A OO 


